RNI No . MAHBIL/ 2009/ 31745 
Reg . No. MCS/ 175 / 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष २, अंक ७ ] 


बुधवार , फेब्रुवारी १०, २०१६ / माघ २१, शके १९३७ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४. ०० 


असाधारण क्रमांक ७ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


आदिवासी विकास विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय विस्तार भवन , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१६ 


वाचा. - शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग , क्र . जजाप- २०१३ / प्र.क्र . ७५ / का - ७, दिनांक १७ सप्टेंबर २०१३ . 


प्रस्तावना. भारतीय संविधानाच्या ५ व्या अनुसूचितील भाग- ख मधील परिच्छेद- ४( १) अनुसार महाराष्ट्र राज्यामध्ये जनजाती सल्लागार 
परिषद अस्तित्वात आहे. उपरोक्त दिनांक १७ सप्टेंबर २०१३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार जनजाती सल्लागार परिषदेची पुनर्रचना करण्यात 
आली. तथापि नवीन मंत्रिमंडळ स्थापन झाल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे . 


शासन निर्णय 

शासन निर्णय क्र . जजाप - २०१४ / प्र.क्र . ८१ / का - ७. भारतीय संविधानाच्या ५ व्या अनुसूचितील भाग - ख, परिच्छेद - ४ चा उप परिच्छेद -३ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून तयार करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषद नियम, १९६० 
प्रमाणे या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेची पुनर्रचना करण्यात येत आहे. पुनर्रचित सल्लागार परिषदेची 
रचना खालीलप्रमाणे राहील : 


( २ ) 


___ (१ ) 

१ 
२ 
३ 


श्री . देवेंद्र फडणवीस 
श्री . विष्णू रामा सवरा 
श्री . अम्ब्रीशराव राजे सत्यावनराव आत्रम 


पावन 


मुख्यमंत्री- पदसिद्ध अध्यक्ष 
मंत्री, आदिवासी विकास- पदसिद्ध उपाध्यक्ष 
विधानसभा सदस्य तथा राज्यमंत्री, आदिवासी विकास 
( अनुसूचित जमातीचे प्रतिनिधी)-सदस्य 
विधानसभा सदस्य ( अनुसूचित जमातीचे प्रतिनिधी)- सदस्य 

कित्ता 


४ 
५ 
६ 
७ 


श्री . उदेसिंग कोचरु पाडवी 
श्री . विजयकुमार कृष्णराव गावित 
श्री . प्रभुदास बाबुलाल भिलावेकर 
श्री . संजय हनवंतराव पुराम 


कित्ता 


कित्ता 


भाग एक- ( म . उ.वि .) - ७- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग, फेब्रुवारी १०, २०१६ / माघ २१, शके १९३७ 


विधानसभा सदस्य ( अनुसूचित जमातीचे प्रतिनिधी)- सदस्य 

कित्ता 
कित्ता 


कित्ता 


कित्ता 


कित्ता 


८ श्री . कृष्णा दामाजी गजबे 
९ डॉ. देवराव मादगुजी होली 
१० प्रा. डॉ . अशोक रामाजी वुईके 
११ श्री . राजु नारायण तोडसाम 
___ श्री . पास्कल जान्या धनारे 

श्री . चंद्रकांत बळीराम सोनवणे 
१४ श्री . शांताराम तुकाराम मोरे 

__ श्रीमती. निर्मला रमेश गावीत 
१६ श्री . नरहरी सिताराम झिरवाल 

श्री . मिलिंद थत्ते 
१८ डॉ . आर. के . मुटातकर 
१९ श्री . राजगोपाल देवरा 


कित्ता 


कित्ता 


कित्ता 


सदस्य ( मा . राज्यपाल महोदयांकडून नामनिर्देशित सदस्य ) 
सदस्य ( मा . राज्यपाल महोदयांकडून नामनिर्देशित सदस्य ) 

सचिव , आदिवासी विकास , पदसिद्ध सदस्य सचिव . 


N 


२. मा . राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांना जनजाती सल्लागार परिषदेवर कायम निमंत्रित म्हणून नियुक्त करण्याची प्रथा आहे. 
तथापि , मा . श्री . राजे अम्ब्रीशराव राजे सत्यावनराव आत्रम, राज्यमंत्री आदिवासी विकास यांची विधानसभा सदस्य ( अनुसूचित जमातीचे 
प्रतिनिधी)- सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

३. महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषद नियम, १९६० मधील नियम क्रमांक १३ चा आधार घेऊन खाली दर्शविलेल्या आदिवासी 
विधानसभा सदस्यांना / संसद सदस्यांना तसेच मान्यवर अधिकारी व्यक्तींना जनजाती सल्लागार परिषदेवर कायम निमंत्रित सदस्य म्हणून 
नामनिर्देशित करण्यात येत आहे : 


( १) श्री . हरिश्चंद्र देवराम चव्हाण , संसद सदस्य 
( २ ) श्री. अशोक महादेवराव नेते , संसद सदस्य 
( ३) डॉ . हीना विजयकुमार गावित , संसद सदस्य 
( ४ ) अॅड . चिंतामण नवशा वनगा, संसद सदस्य 
( ५) श्री. जीवा पांडू गावीत , वि.स. स. 
( ६) श्री. विलास सुकूर तरे , वि.स. स. 
( ७) अॅड . के. सी. पाडवी, वि.स. स. 
( ८ ) श्री . सुरुपसिंग हिरयाट्ट नाईक , वि. स. स. 
(९) श्री . अहिरे धनाजी सिताराम ऊर्फ डी. एस. अहिरे , वि.स.स. 
( १० ) श्री. काशिराम वेचान पावरा , वि.स. स. 
( ११) श्रीमती दिपिका संजय चव्हाण, वि .स.स . 
( १२) श्री. पांडुरंग महादू बरोरा, वि .स. स. 
( १३ ) श्री . वैभव मधुकर पिचड, वि . स.स . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - मध्य उप-विभाग, फेब्रुवारी १० , २०१६ / माघ २१, शके १९३७ 
४. सदर परिषदेवरील अशासकीय सदस्यांचा प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता, मुंबई नागरी सेवा खंड- २ मधील परिशिष्ट - ४२( ओ) यातील 
सेक्शनमधील (१ ) ( बी ) च्या तरतुदीनुसार व शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक टिआरए- १४७७ / १०३२/ सी / एसईआर- ५, दिनांक २३ सप्टेंबर 
१९७७ व क्रमांक टिआरए-१०८३ / १४२६ / एसईआर- ५ , दिनांक १ फेब्रुवारी १९८४ च्या आधारे नियमित केला जावा व या नियमाच्या तरतुदी 
केवळ रेल्वे/ सडक प्रवासासाठी लागू असल्याने तसेच शासनाच्या काटकसरीच्या धोरणानुसार प्रथम श्रेणीच्या शासकीय अधिकाऱ्यांना विमान 
प्रवास करण्यावर बंदी असल्यामुळे अशासकीय सदस्यांना विमान प्रवास तसेच रेल्वेचा वातानुकुलीत प्रथम वर्गाचा प्रवास अनुज्ञेय असणार 
नाही. 


५. सदर परिषदेवर अशासकीय सदस्य म्हणून होणाऱ्या आमदार/ खासदार यांचा प्रवास भत्ता , दैनिक भत्ता शासन निर्णय , वित्त विभाग 
क्रमांक टिआरए- १४७० / १३१ / अठरा, दिनांक २७ जानेवारी १९७१ प्रमाणे आमदार / खासदार यांना विधानमंडळाच्या कामकाजासाठी असलेल्या 
दराप्रमाणे नियमित केला जावा. 


६ . या संबंधातील अधिसूचना शासकीय राजपत्रात वेगळ्या रितीने प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


७ . सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra. gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून 
त्याचा संकेतांक २०१६०२०४१२०६०५७२२४ असा आहे . हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रभाकर बा . गावडे, 
शासनाचे उप सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


